महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप्र १२२३/प्र.क्र.१०६/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ८ सप्टेंबर, २०२३. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
सह सचिव/ उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना 
त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग । बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. विभाग 
za २ ३ 1 a 4 
वि श्री.सतिश श्रीधर सुपे सह सचिव | अन्न, नागरी पुरवठा व | सामान्य प्रशासन विभाग 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
२ | श्री.संतोष sera) उप सचिव वित्त विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व 
गायकवाड ग्राहक संरक्षण विभाग 
२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र॒व का), दि.२५.०८.२०२२ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक 
आहे. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०८१११३०२९७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SUCHITA MOHAN णाम 


.5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653 
bc4f0a25b70698158e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M A \ H A \ D | K serialNumber=E 146A6DDC8FB668 1D49A5099661D41639DA6C56 
8419F071BB9CDFD8A2E08058C, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Date: 2023.09.08 11:57:21 +05'30" 
(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित सह सचिव/उप सचिव (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे .मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः असप्र १२२३/प्र.क्र.१०६/का.१४ 


३. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग /वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग / 
वित्त विभाग. 

६. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत). 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. निवड नस्ती कार्या.१४. 


